धर्मादाय संघटनेतील सर्व कार्यालयांसाठी 
प्रिंटर व इतर साहित्य खरेदी करण्याकरीता 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र.सीएचसी १०२२/२५२/(प्र.क्र.१९४/२२)/का-१७ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दि.२३ फेब्रुवारी, २०२४. 
संदर्भ :- १) धर्मादाय आयुकत कार्यालय, मुंबई यांचे TAM. ४९९६/२०२२, 
दि.२१/०९/२०२२. 
२) उच्चाधिकार समितीची १६७ वी बैठक, दि.२७/१०/२०२३ चे इतिवृत्त. 
३) धर्मादाय आयुकत कार्यालय, मुंबई यांचे पत्र.क्र.संगणक/२९७/२०२४, 
दि.१२/०१/२०२४. 


प्रस्तावना :- 

धर्मादाय संघटनेतील सर्व कार्यालयांसाठी प्रिंटर व इतर साहित्य खरेदी करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव संदर्भ क्र.१ च्या पत्रान्वये WIT झाळा होता. सदर प्रस्ताव उच्चाधिकार समितीच्या 
मान्यतेकरिता ठेवण्यात आला असता, संदर्भ क्र.२ अन्वये उच्चाधिकार समितीने धर्मादाय आयुक्‍त 
संघटनेच्या सर्व कार्यालयांसाठी प्रिंटर व इतर साहित्य खरेदी करण्यास तत्वत: मान्यता देवून 
काही सूचनांचे पालन करण्याबाबत सुचित केले. त्यास अनुसरुन संदर्भ क्र.३ अन्वये धर्मादाय 
आयुक्‍त कार्यालयाने फेरप्रस्ताव सादर केला. त्यानुसार धर्मादाय संघटनेतील सर्व कार्यालयांसाठी 
प्रिंटर व इतर साहित्य खरेदी करण्यास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

धर्मादाय संघटनेतील सर्व कार्यालयांसाठी प्रिंटर व इतर साहित्य खरेदी 
करण्याकरिताचा प्रस्ताव उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेकरिता ठेवण्यात आला असता, 
उच्चाधिकार समितीने दि.२७/१०/२०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने 
खालीलप्रमाणे साहित्य खरेदी करण्याकरिता रु.१,५७,२०,०००/- (रुपये एक कोटी सत्तावन्न 
लाख वीस हजार फक्त) इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय व वित्तीय 
मान्यता देण्यात येत आहे:- 

धर्मादाय संघटनेतील प्रिंटर व इतर उपकरणांची मागणी व अंदाजित खर्चाचे विवरणपत्र 


मागणी केलेली | उच्चाधिकार समितीच्या | Gem Portal नुसार एकूण अंदाजित खर्च 
उपकरणे सूचनेनंतर मागणी । अंदाजित खर्च (प्रती नग (रक्‍कम रूपये) 


केलेली उपकरणांची रक्‍कम रूपये) 
संख्या 
Duplex Laser 300/- 20,000/- 60,00,000/- 


नेटवर्क प्रिंटर्स 


कृ.मा.प. 


शासन निर्णय क्रमांकः १०२२/२५२/(प्र.क्र.१९४/२२)/का-१७ 


LED Screen, V/c Set Camera mic बाबतचा तर्पाराल तपशिल 


मागणी केलेली उच्चाधिकार GeM Portal नुसार एकूण अंदाजित 
उपकरणे  । समितीच्या सूचनेनंतर | अंदाजित खर्च (प्रती नग खर्च (रक्‍कम 
मागणी केलेली रक्‍कम रूपये) रूपये) 
उपकरणांची संख्या 

MFD Laser 160 35,000/- 56,00,000/- 

प्रिंटर्स (regular 

size Printer cum 

Scanner/dual 

Printer) 

LED Screen 50” a9 54,000/- 4,86,000/- 
FHD screen 
43” चे 27 32,000/- 8,64,000/- 
FHD screen 

Camera mic 100 3,000/- 3,00,000/- 

Vic Set 38 65,000/- 24,70,000/- 

एकुण - 1,57,20,000/- 


२. सदर खरेदी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या शासन निर्णय दिनांक २४/०८/२०१७ व 
दि.०८/१२/२०१७ च्या तरतुदीनुसार Gem पोर्टलवरुन विहित पध्दतीने करण्यात यावी. 
३. धर्मादाय संघटनेतील सर्व कार्यालयांसाठी प्रिंटर व इतर साहित्य खरेदी करण्याकरिता 


रु.१,५७,२०,०००/- (रुपये एक कोटी सत्तावन्न लाख वीस हजार फक्त) इतकी रक्कम, महाराष्ट्र विश्वस्त 
व्यवस्था अधिनियम १९५० च्या कलम ६० मध्ये विहित केलेल्या अधिकारानुसार, सार्वजनिक न्यास प्रशासन 
निधीतून खर्च करण्यास मंजुरी देण्यात येत आहे. 


8. सदर मंजुरी ज्या प्रयोजनासाठी देण्यात आली आहे, त्याच प्रयोजनासाठी रक्‍कम खर्ची टाकण्यात 
यावी. 
कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०२२३१६३७२११६१२ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DN: c=IN, ०५०७६२१५६१ OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND JUDICIARY 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=6e49954abe1615213c9867d36416b464631 1d3a20fa0e8638f40554d 
harashtra, 


174870, postalCode=400032, st=Mal 


KADAM ——__* 
(मनिषा कदम) 
सहायक सॉलिसिटर नि उप सचिव 
महाराष्ट्र शासन 
Wd:- 
१) धर्मादाय आयुक्त, धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालय, वरळी, मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः १०२२/२५२/(प्र.क्र.१९४/२२)/का-१७ 


महालेखापाल,(लेखापरिक्षा-१/२), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवड नस्ती. 


महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता-१/२),महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


